महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) 
ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम,२०१३ मधील 
कलम ३ मधील तरतुदीनुसार तसेच, महाराष्ट्र 
(कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे 
विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ४ मधील 
तरतूदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण 
मंडळामध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१६४/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २९.०८.२०१८ 


वाचा - 
१ सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३३, विधि व न्याय विभाग निर्णय क्र. १६६२/बी, 
दि. २४ डिसेंबर,२०१३ 
२) शासन अधिसूचना, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका-२०१३/ प्र.क्र.१४४/ २५- 
स, दिनांक २३ मे, २०१४. 
३) शासन अधिसूचना क्र.ससाका 2098/9. .99/ 24 स, दि.१६.०२.२०१६. 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या उसाच्या दराचे विनियमन 
करण्याकरिता संदर्भीय दि. २४.१२.२०१३ च्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात 
आलेल्या ) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम, २०१३ तयार करण्यात आले असून संदर्भिय दि. २३ 
मे, २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार राज्यात दि.०१.६.२०१४ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ३ मधील तरतुदीनुसार तसेच, महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) 
ऊस दराचे विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ४ मधील तरतूदीनुसार मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळामधील शेतकरी प्रतिनिधींची ५ सदस्य पदे रिक्‍त 
आहेत. सदर ५ रिक्‍त पदांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : - 

महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम,२०१३ 
मधील कलम ३ मधील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस 
दराचे विनियमन नियम, २०१६ मधील नियम ४ Helles तरतूदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळामध्ये खालील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१६४/२५-स, 


शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी :- 

१) श्री.शिवानंद नागनाथ दरेकर, मु.पो.धोत्री, ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर 
२) श्री.प्रल्हाद रामजी इंगोले, मु.पो.माळेगाव, ता.अर्धापुर, जि.नांदेड 

3) श्री.पांडुरंग बळवंत थोरात, मु.पो.आमदाबाद, ता.शिरुर, जि.पुणे 
) 
) 


8) श्री.विठ्ठल नामदेव पवार, नामवैभव, योध्दा होतकरी भवन, कर्नल पार्क, केशवनगर, मुंढवा, पुणे 
५) श्री.भानुदास सुरेश शिंदे, मौजे कानगांव, ता.दौंड, जि.पुणे 


उपरोक्‍त अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती अधिनियमातील कलम ३ (४) (५) (६) व (७ मधील 
तरतुदींच्या आणि महाराष्ट्र ( कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ) ऊस दराचे विनियमन नियम, 
२०१६ मधील नियम ४ मधील तरतूदींच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१६१२४२१२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak S Desai 

D e e a k S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMT 
p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d1 1b2ee4dfa01 facc6e58028a3bde93d4a 
७ c81d87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak S 

Desai De 

Date: 2018.08.29 16:17:30 +05'30' 

( दि.शि.देसाई ) 
° ° 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :-- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष, ऊस नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन), कृषि विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
८. मा.प्रधान सचिव (सहकार), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०.साखर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, ऊस नियंत्रण मंडळ, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे-०५ 
२. सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व खाजगी साखर कारखान्यांना पाठविण्यात यावा. 
*श्री.शिवानंद नागनाथ दरेकर, मु.पो.धोत्री, ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर 
*श्री.प्रल्हाद रामजी SNS, FLATT, ता.अर्धापुर, जि.नांदेड 


a) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१६४/२५-स, 


*श्री.पांडुरंग बळवंत थोरात, मु.पो.आमदाबाद, ता.शिरुर, जि.पुणे 

*श्री.विठ्ठल नामदेव पवार, नामवैभव, योध्दा होतकरी भवन, कर्नल पार्क, केशवनगर, मुंढवा, पुणे 
*श्री.भानुदास सुरेडा शिंदे, मौजे कानगांव, ता.दौंड, जि.पुणे 

(* साखर आयुक्त, पुणे तथा सदस्य सचिव, ऊस नियंत्रण मंडळ यांचे मार्फत) 


११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई, नागपूर, 

१२.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई, 

१३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित,नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, या आदेशाची प्रत त्यांनी राज्यातील सर्व सहकारी 
साखर कारखान्यांना पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१७. वित्त विभाग, व्यय-२/ कराधान-३/ अर्थसंकल्प-३/ अर्थसंकल्प-१२, 

१८. सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१९. निवडसंग्रह (२५-स) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


